शासन निर्णय पुरकपत्र 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यातील गुणवत्ता 
व नियंत्रण अंतर्गत बीज परिक्षण प्रयोगशाळांचे 
बळकटीकरण करणे हा प्रकल्प सन २०१७-१८ मध्ये 
राज्यात राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय पूरकपत्र क्रमांकः बिप्रय-१२१७/प्र.क्र. ११०/१ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ मार्च, २०१८. 


वाचा :- 9) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्रमांक:- बिप्रय १२१७/प्र.क्र.११०/ १ओ, दिनांक ०८.०८.२०१७. 
२) आयुक्त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्रमांक PSS (प्र/ गुनि-६/ 
राकृवियो-२०१७/ न.क्र.७९/११४/२०१८, दिनांक २७.०२.२०१८ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय पूरकपत्र:- 
आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या उक्त क्रमांक २ येथील 
पत्रान्वये केलेल्या विनंतीस अनुसरून उक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद २ मधील 
Tea Vash खालील तक्ता वाचावा. 


अ.क्र. बाब भौतिक लक्ष | आर्थिक लक्ष 
(रूपये लाख) 

।१__ | उच्च दर्जाचा अंकुरण कागद व वॅक्स कागद खरेदी | प्रयोगशाळा ३ | १०.३० 
प्रयोगशाळेची क्षमता वापरात आणणे करीता कंत्राटी| प्रयोगशाळा ३ | ०४.०९ 

२ पद्धतीने तांत्रिक मनुष्यबळ आऊट सोसींगद्वारे उपलब्ध 
करणे 

3 गौण बांधकाम, वॉटर YH, अंकुरणे कक्षाचे| प्रयोगशाळा ३ | २१.०० 
नुतनीकरण व इलेक्ट्रीफिकेशन 

४ इस्टा व एनओबीएल नोंदणी शुल्क प्रयोगशाळा ३ | १४.७० 


विशेष सुट्टे भागाद्वारे उपकरणांची क्षमतावृद्धी करणे, 
गौण उपकरणे खरेदी करणे, प्रमाणित संदर्भिय । प्रयोगशाळा ३ | 23.99 
५ रसायने, प्रायमर्स, व्हॅलीडेशन परफॉरमन्स, 
HANSA, रेफरन्स बुक, wal, सीएमसी आणि 
देखभाल इ. 

६ Grow Out Test करणेसाठी कुंपणासह ग्लास हाऊस | प्रयोगशाळा ३ | ६०.०० 
/ Poly House चे बांधकाम करणे. 
प्रशासकीय खर्च १ टक्का प्रयोगशाळा ३ | ०१.६० 
उपकरण खरेदी (आयुक्तालय स्तर) प्रयोगशाळा ३ | २४.४० 
एकूण १६०.०० 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय पूरकपत्र क्रमांकः बिप्रय-१२१७/प्र.क्र. ११०/१ओ 


2. 


सदर area निर्णय पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०३२६१४५८४२८५०१ असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


ट्‌ 


१०, 
११: 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Umesh een 
Narayan Se oe 
Chandiwade sissies 
(उ.ना.चांदिवडे ) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (नि. व गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व कृषि संचालक, कृषि सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


. कार्यासन १४३१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी पुणे/ परभणी/ नागपूर 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे/ परभणी/ नागपूर 


महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर 
मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 

वित्त विभाग (व्यय-१, अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई 

उप सचिव (निवगुनि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (93, १४-अ,१७-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन (2-3) , कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (कार्यासन 9-3) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


